M/s. AKS Information Technology 
Services Pvt. Ltd या संस्थेमार्फत १०८ 
महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा 
प्रकल्पाचे Functional Audit 
Dashboard/ Software च्या देयकाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः ईआरसी-२०२१/प्र.क्र.२२१/ आरोग्य -३ 
१० वा मजला , गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: ३० मार्च, २०२४. 


वाचा:- 


शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक -ईआरसी-२०२१/प्र.क्र.२२१/ आरोग्य -३, दि. २६ 
फेब्रुवारी, २०२४ 


शुद्धीपत्र :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४ ऐवजी सुधारित परिच्छेद क्र.४ खालील 
प्रमाणे वाचण्यात यावा - 
“४. सदरील खर्च वित्तीय नियम पुस्तीका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग-चार मधील अ.क्र. ११ तसेच 
महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२१, निधी वितरण वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थस- 
२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार तसेच त्यात नमूद अटीची पुर्तता करुन सदरचा मंजूरी आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

सदर झासन शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१७४४०७४७१७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by 


Ka V | ta Kavita Pradip Pise 


DN: cn=Kavita Pradip 


p d ढी Pise, 0, ou, 
fa | (2 email=kavita.pise@nic. 
in, c=US 


p ise Date: 2024.03.30 


13:39:15 +05'30' 
(क. प्र. पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, 
नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईआरसी-२०२१/प्र.क्र.२२१/आरोग्य-३ 


२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

६. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. नियोजन विभाग (का. १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा/ळेखा शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (आरोग्य - ३). 


पृष्ठ २पैकी२ 


